आयुक्त (TAM), वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांच्या अखत्यारीतील सहकारी 
सूतगिरण्यांसाठी निर्माण करण्यात आलेले विशेष लेखा 
परिक्षक वर्ग - १ हे एक अस्थायी पद सन २०१९-२० या 
वर्षाकरीता पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स-१(अ) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २३ ऑक्टोबर, २०१९ 
वाचा :- 
१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: राजस -१००३/प्र.क्र.४२/५-स/०३, 
दि.१२ फेब्रुवारी, २००३. 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: राजस -१००५/प्र.क्र.१८१/५-स/०२, 
दि.३१ जानेवारी, २००६. 
३) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: राजस -१००८/प्र.क्र.५३८/५-स/०३, 
दि.५ मे, २०११. 
४) सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: अपदे -२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स १(अ), 
दि.०६ ऑक्टोबर, २०१८. 
५) सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: अपदे -२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स १(अ), 
दि.२७मार्च, २०१९. 
६) आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कार्या.१/आस्था/अ.पदेमं/ 
७०८०/२०१९, दि.२९ ऑगस्ट, २०१९. 
७) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.११ सप्टेंबर, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णय दि.०६ ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, 
नागपूर यांचे आयुक्तालयात सहकारी सूतगिरण्यांसाठी निर्माण करण्यात आलेले विशेष लेखा परीक्षक वर्ग-१ 
(वेतनसंरचना - एस-२० - रु.५६१००-१७७५००) या एक अस्थायी पदास दि.०१ मार्च, २०१९ ते दि.३० सप्टेंबर, 
२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजूरी दिली होती. सदर एक अस्थायी पदास दि.०१ ऑक्टोबर, २०१९ ते दि.२९ 
फेब्रुवारी, २०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन क्र. २ येथील दि.०५ मे, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या विभागातील स्थायी / अस्थायी 
पदांच्या आढाव्यानुसार ९३१९ पदांच्या आकृतीबंधास मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्रस्तुत विशोष लेखा 
परिक्षक वर्ग-१ (वेतनसंरचना - एस-२० - रु.५६१००-१७७५००) या पदाचा समावेश असल्याने सदर अस्थायी 
पदास दि.०१ ऑक्टोबर, २०१९ ते दि.२९ फेब्रुवारी, २०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स-१(अ) 


२. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक व्ही-२, २४२५-सहकार, ००१- संचालन व प्रशासन, (०१) (०४), 
हातमाग, यंत्रमाग व सहकारी PAPA यांचे आयुक्तालय (२४२५००५८)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.११सप्टेंबर, 
२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराखाली निर्गमित करण्यात येत आहे. 

Be सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०२३१६१३३०६९०२ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Vishal Vishvas ion on Open Maegan 


5.4.20=bI '8a897fc87f69Fe8807b3d9428966ce3233edb83a20c38834c 


19f2e3793, 


serial Number=cb16db1cc002e1 15b709a8ca348a6483883493aaf53b7be25 
a a n e 836cda1b57ff2d ‘Vishal Vishi id 


Date: 2019.10.23 16:17:05 +05'30' 


(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


प्रत, 

१. महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता/), महाराष्ट्र - १, मुंबई / महाराष्ट्र- २, नागपूर. 

२. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई / महाराष्ट्र- २, नागपूर. 

३. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

४. का.अ., ५-स, १२-स, १७-स, सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. का.अ., व्यय २/ अर्थसंकल्प -१३, वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६. सहकार, आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. आयुक्त, THEM आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

८. सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण), पुणे. 

९. विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था (सूतगिरण्या), सांगळी/अमरावती/सोलापूर/इचलकरंजी 

१०. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सांगली/कोल्हापूर/सोलापूर/अमरावती. 

११. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला. 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ३२ (२ प्रती). 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली/कोल्हापूर/सोलापूर/अमरावती. 

१३. निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (ब). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


